दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, माणगांव 
न्यायालयासाठी नवीन संगणक सामग्री 
खरेदी करण्याकरिता रु.२६,९९,५५९/- 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संगणक- २०२३/प्र. क्र. १०/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२३. 


संदर्भ:- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. 59/0०॥७/०३१/२०२३, दिनांक ०१.०२.२०२३. 
२) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक १९.०४.२०२३. 
3) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 
TAH. Spl./Comp./34§/2023, दिनांक ११.०८.२०२३. 
४) विभागाच्या दिनांक २७.०९.२०२३ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 
केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 
दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, माणगांव न्यायालयाकरिता नवीन संगणक सामग्री खरेदी 
करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. १ अन्वये शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान 
संचाळनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले आहेत. संदर्भ क्र. २ अन्वये YAR Specifications WA! 
संगणक सामग्री खरेदीचा प्रस्ताव सादर करण्यास कळविण्यात आले होते. त्यानुसार सदर 
कार्यालयाने संदर्भ क्र. 3 अन्वये सुधारित 5089108075 प्रमाणे संगणक सामग्री खरेदीचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला. त्यास विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक २७.०९.२०२३ 
रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यानुषंगाने दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, 
माणगांव न्यायाळयाकरिता नवीन संगणक सामग्री खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन [नणय निर्णय :- 
दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, माणगांव न्यायालयाकरिता नवीन संगणक सामग्री 
खरेदी करण्याकरीता रु.२६,९९,५५९/- (अक्षरी रुपये सव्वीस लक्ष नव्याण्णव हजार oat 


एकोणसाठ फक्‍त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक- 2023/H. क्र. १०/का. ७ 


2. सदर संगणक सामग्री खरेदीचा तपश्लील पुढीलप्रमाणे आहे:- 
Sr. No. Hardware Name Qty 
1. Server 1 X Intel DDR4 SDRAM with ECC 16 GB Ol 
All-in-one Computers with21.5 inch 10 
Display/Linux/DOS/Ubuntu 20.04 LTS or latest version 
3. Printers [oer 
Mon Laser Printer 5 year Warranty 
4, Scanner 02 
Scanners with Windows, MAC, Linux Technology 
5. Video Conferencing Unit 0] 


USB Camera with Integrated Speaker Phone For video 
Conferencing System 

(1280x720 Progressive signal) (BCC950 DT (1280 x 720) 
| Projector 01 
Standard Throw (0.91 to 2.5) Multimedia Projector (MMP) 
With 1024 x 768 (WXGA) Resolution. 

ग. Projector’s Screen 0] 
180” Projector Motorised Screen (4:3) (telon) (9x12) 
motorised screen) 

| Kisok Machine 0] 


Intel Color LED touch Screen Type of Information kisok Dual Core or 
higher Computer kisok (INFOK 4000 (21.5C)) 


Pah SKVA UPS 5 KVA/60 Minutes/8193 VAH UPS. 02 
10. UPA APC 1.0/600 (KVA/VAH) Interactive UPS (APC) (BR1000G-IN) 10 
11. THIN CLINET Desktop 01 
computer 4 GB RAM 
एकूण रु.२६,९९,५५९/- 
३. सदर संगणक सामग्री खरेदी ही उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक 


२४.०८.२०१७ व ०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार Gem पोर्टलवरुन शासनाच्या विहित 
पध्दतीने करण्यात यावी. 

४.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी 
व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या 
ळेखाशिर्षाखाली १७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 

प. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ 
उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक- २०२३/प्र. क्र. १०/का. ७ 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२३१०१८१२०८५२३४११२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


NANDKISHOR 


LALLU MORE 


Digitally signed by NANDKISHOR LALLU MORE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8e6e6ef027afaf311b73f55b93d66802f7572a95024328e 
2d647f7ef65a9432a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=69426D4C260E75A2AE012E47A93A468B42FD9B 
82A0B40FBCADEA 1F0C509379CC, cn=NANDKISHOR LALLU 
MORE 

Date: 2023.10.18 12:11:12 +05'30' 


(नंदकिशोर ल. मोरे) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
. मा. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, रायगड-अलिबाग, 

. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


ater व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 


१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला ANG हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 


रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 


११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड-अलिबाग, 
१२. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१३. निवड नस्ती/का. ७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


